सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा येथील 
न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामाबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-१११३/प्र.क्र.१५३/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ जानेवारी, २०२१. 


पहा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र.सीसीबी-१६१०/९/प्र.क्र.१३/ 
का-१३, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१०. 
२) प्रबंधक, (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायाळय, अपील शाखा ,मुंबई यांचे 
क्र.बी (डब्ल्या६०६८/१९८४, दिनांक २५ जुले, २०१३ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा येथील न्यायालय इमारतीच्या बांधकामासाठी उपरोक्त 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१,३५,४६,९९५/- इतक्या किमतीस प्रशासकिय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंतु बांधकामाच्या खर्चात वाढ झाल्याने मा. उच्च 
न्यायाळय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये सदर बांधकामास सुधारित 
प्रशासकिय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा येथील न्यायालय इमारतीच्या बांधकामासाठी 
रु.३,६१,६३,०००/- (रुपये तीन कोटी एकसष्ट लक्ष त्रेसष्ट हजार फक्त) इतक्या 
अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. बाब सुधारित प्रशासकिय मान्यता 
क्र. (रक्‍कम रुपये लाखात) 
os . | SAR बांधकामाचा खर्च २०२,११,०००.०० 
२. । आकस्मिक खर्च ११,२५,०००.०० 
अरबोरी HOA एल.एस. १,००,०००.०० 
. रेन वाटर हार्वेस्टींग २,००,०००.०० 
५. | Sec} टर्माइट ट्रिटमेंट ५०,०००.०० 
&. भूविकास १,००,०००.०० 
इलेक्ट्रीक डी.पी. पोल्स, लाइटनींग कंडक्टर ३,००,०००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११३/प्र.क्र.१५३/का-१३ 


८. ।'फर्निचर २०,००,०००.०० 
संरक्षक भिंत २५,१२,०००.०० 
१० | सम्पवेल ४,३९,०००.०० 
(११. | पथदिवे २,००,०००.०० 
१२. | उद्डाहन, वातानुकूलन यंत्रणा व eee 
अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा नग 
१३. | भाववाढ २८,१८,०००.०० 
१४. | वस्तु व सेवा कर ३८,७४,०००.०० 
एकूण ३,६१,६३,०००.०० 
२. हौ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

अ) मूळ प्रशासकीय मान्यतेतील अटी लागू राहतील. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) काम करण्यापूर्वी व काम करताना आवश्यक त्या परवानग्या स्थानिक 
संस्थांकडून घेण्यात याव्यात. 

ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

इ) प्रस्तावांतर्गत कामात यापुढे कोणताही बदल करण्यात येऊ नये. 

ई) प्रस्तावांतर्गत कामात बदल/वाढ करावयाची झाल्यास विहीत पध्दतीने 
मान्यता घेण्यात यावी. अन्यथा संबंधीत अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित 
करुन कारवाई करण्यात यावी. 

उ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या झासन निर्णय, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/ 

इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ऊ) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख 
जिल्हा व सत्र न्यायाधिडा यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही 
करावी. 

३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ 


सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम, 
(०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), 
५३ मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा), 
(२१) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९१२२२” या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११३/प्र.क्र.१५३/का-१३ 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास 
सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.०२/२०२०/ईमा-२, 
दिनांक ८ जानेवारी, २०२०, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४०/१४४३, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२० तसेच, व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर ,२०२० 
रोजी झालेलया बैठकित समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ 
अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम 
प्राधिकाऱयांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दघ. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२१०१०७१३०४५२७९१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


1 Di 19 hankar Khade 
Shailesh Shorea Ad iiy 
. a 
25. eat 
63 9cel b2c06fa02705a5 
hankar Khade wart 
al 13:08:02 +05'30' 


(शैलेश शं. खाडे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. सभापती ,विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३) मा. विरोधी पक्ष नेता ,विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय,मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव ,मुख्यमंत्री सचिवालय ,मंत्राळय ,मुंबई. 
) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
६) प्रबंधक बी (डब्ल्य शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

) 

) 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलढाणा. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन , 
मुंबई व नागपूर, 

९) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११३/प्र.क्र.१५३/का-१३ 


१०) कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा. 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

१२) कक्ष अधिकारी(इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१३) कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

) 

) 


१४) कक्ष अधिकारी (१४४३), नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


